अल्पसंख्याक बहुक्षेत्रिय विकास कार्यक्रम (MsDP) 


उदगीर, जि. लातूर वसतीगृहाबाबतचे शुध्दीपत्रक 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.अविव. -२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक - १९/११/२०१८ 


वाचा :- १) भारत सरकार, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.३/१३(९)/२०१३-०२, दि.३१/१२/२०१५ 
२) शासन निर्णय क्रमांक: अविवि -२०१४/प्र.क्र.१४१/का.७ ,दि.३१/०३/२०१६ 
3) भारत सरकार, अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालय, नवी दिल्ली, यांचे श्ुध्दीपत्र 
W.3/92/2094-MsDP दि.२५/०५/२०१६ 
प्रस्तावना : - 
केंद्र शासनाच्या बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रमांतर्गत (MsDP) केंद्रशानाने दिलेल्या मान्यतेनुसार 
उदगीर शहर जि.लातूर येथे अल्पसंख्याक समाजातील मुलांसाठी १०० प्रवेशक्षमतेचे एक वसतीगृहाच्या 
इमारत बांधकामासाठी be fests पहिल्या टप्प्याचा निधी संदर्भ क्र.२ मध्ये नमूद दि.३१ 
मार्च,२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी, लातूर यांना वितरीत करण्यात आला आहे. तथापि 
केंद्र शासनाने संदर्भ क्र.३मध्ये नमूद दि.२५/५/२०१६ च्या शुध्दीपत्रकान्वये लातूर जिल्ह्यातील उदगीर 
शहर येथे मुलांऐवजी मुलींसाठी एका वसतिगृहाच्या इमारत बांधकामासाठी मान्यता दिली आहे. 
त्यानुसार शुध्दीपत्रक काढण्याची बाब शासन स्तरावर विचारधीन होती. 
शासन शुध्दीपत्रक :- 
संदर्भाधिन क्र.२ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र३मधील तक्त्यातील ओळ क्र.8 (ii) (3) 
मधील रकाना क्र.२ ते ८ मध्ये खालीलप्रमाणे नमुद करण्यात आले आहे. 


(Rs.in lakh) 

Fal Name of projects Sharing aad Unit cost (as per | Central | State Total 
No. Pattern MsDP Guideline) | Share Share 
1 2 3 4 5 6 5 7 | 8 | 
PB Udgir Town 
(ii) | Hostel 
3 Construction of boys 50:50 1 310.00 155.00 155.00 310.00 

hostels 


उपरोक्त THA सुधारीत करण्यात येत असून तो पुढीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


(Rs.in lakh) 
a Name of projects | Sharing ia Unit cost Central State Share Total 
No. Pattern (as per Share 
MsDP 
Guideline) 

1 2 3 4 | 6 | 7 ii ee 9 
|B Udgir Town 
(ii) | Hostel | 

Construction of 60:40 1 310.00 186.00 124.00 310.00 

Girls hostels 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः अविव. -२०१४/प्र.क्र.१४१/का-७, 


तसेच संदर्भाधिन क्र.२ च्या शासन निर्णया सोबतच्या परिशिष्ट अ च्या (i) मधील00151॥ला0॥ 
of boys hostels या शब्दाऐवजी Construction of Girls hostels असे वाचण्यात यावे. 


2. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१८१११९११४७२०७७१४ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


७ Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
Dinesh M. य ease ce sane tla 
2.5.4.20=9cabb099fd0576208f4caa3 10d2e7860201ab5363a2133e092 
S क taochsbesx2scenesAca7éot 1249D39EC14A54419D0 
Onavane ९ तमारा 
(दि.मा. सोनवणे) 
उप सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव/झालेय शिक्षण विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय,मुंबई 


. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद 
३. जिल्हाधिकारी, लातूर 
४. मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, लातूर 
५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, औरंगाबाद 
६. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ,लातूर 
संचालक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषद, पुणे 
सह संचालक, शिक्षण संचालनालय, औरंगाबाद 
१०. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नविन प्रशासकीय भवन, नवी मुंबई 
११. प्राचार्य, अद्यापक विद्यालय उदगीर, जि.लातूर 
१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 
१३. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा परीक्षा), मुंबई 
१४. महालेखापाल, महाराष्ट्र -२ (लेखा परीक्षा), नागपूर 
१५. वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४/व्यय-४ मंत्रालय, मुंबई 
१६. नियोजन विभाग (कार्या१४७५) 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


